भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील प्रशासन 
अधिकारी (गट-अ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 
(दि.०१ जाने, २०१२ते दि.०१ जाने, २०१८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२३४/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख:३० ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०११ 
२) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२८१२/ 
प्र.क्र.१६३/पापु-१५, दिनांक १६ जून, २०१२. 


शासन परिपत्रक : 


सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी ज्येष्ठता 
सूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सर्वकष 
धोरण जाहीर केले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील प्रशासन अधिकारी (गट-अ) संवर्गाची 
दिनांक ०१/०१/२०११ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार प्रशासन अधिकारी (गट-अ) पदाच्या सन २०११, ते सन २०१७ या 
कालावधीत निवडसूचीत समाविष्ट झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अंतर्भूत करून भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणेतील प्रशासन अधिकारी (गट-अ) संवर्गाची दि.०१/०१/२०१२, दि.०१/०१/२०१३, 
दि.०१/०१/२०१४, दि.०१/०१/२०१५, दि.०१/०१/२०१६, दि.०/०१/२०१७ व दिनांक ०१/०१/२०१८ 
रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर 
ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र-अ म्हणून जोडण्यात आली आहे. 


प्रशासन अधिकारी, गट-अ पदावरील पदोन्नतीच्या निवडसूचीतील ज्या अधिकाऱ्यांचे नियमित 
पदोन्नतीचे आदेशा निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांची नावे देखील परिशिष्ट-ब मध्ये 
समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यांच्या नियमित पदोन्नतीचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतर त्यांचा 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये योग्य त्या स्थानी समावेश करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२३४/पापु-१५ 


सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित असलेल्या रिट याचिका क्रमांक 
२९८२/२०००, २९८६/२०००, ४९५८/२००३, ३३७४/२०११, २७९७/२०१५ मधील अंतिम निकालाच्या 
अधीन राहतील. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या विभागात 
कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरून प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी 
राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याने आपले निवेदन संचालनालयामार्फत सादर 
करावे. अधिकाऱ्यांच्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संचालनालयाने त्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व अन्य 
उपलब्ध अभिलेख तपासून संचालकांच्या अभिप्रायासह शासनास दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ पूर्वी 
सादर करावी म्हणजे, त्याची पडताळणी करून ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. 
त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार करण्यात येणार नाही. 


ज्येष्ठतासूचीमधीलळ अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठता दिनांक हा शासन 
अधिसूचना सा.प्र.वि. क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, १९८२ नुसार फक्त प्रशासन 
अधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल. इतर कोणत्याही आर्थिक 
फायद्यासाठी तो दिनांक गृहीत धरला जाणार नाही. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201808301127423728 असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Chetan 
Balasaheb 
Nikam 


(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
२. उप सचिव (कार्यासन -१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२३४/पापु-१५ 


४. प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
५. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व). 
६. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्र.आपना-०२१८/प्र.क्र.२३४/पापु-१५, दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट-“अ”व “ब” 
परिशिष्ट-अ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “प्रशासन अधिकारी (गट-अ)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१२, दि.०१/०१/२०१३, 
दि.०१/०१/२०१४, दि.०१/०१/२०१५, दि.०१/०१/२०१६, दि.०१/०१/२०१७ व दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१२ ची ज्येष्ठतास 


प्र्व दिनांक । प्रशासन अधिकारी | प्रशासन | प्रशासन अधि 
पदावर नियुक्तीचा | अधिकारी | पदावर ज्येष्ठता 
दिनांक पदावर दिनांक / 
नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 


प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१३ ची ज्येष्ठतासूची 


प्रशासन 


पदावर नियुक्तीचा | अधिकारी | पदावर ज्येष्ठता 
दिनांक पदावर दिनांक / 
नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 
मार्ग दिनांक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२३४/पापु-१५ 


प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१४ ची ज्येष्ठतास्‌ 


प्रशासन अधिकारी | प्रशासन | प्रशासन अधिकार 

पदावर नियुक्तीचा | अधिकारी | पदावर ज्येष्ठता 
पदावर दिनांक / 

नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 


प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१५ ची ज्येष्ठतासुची 


प्रशासन 
पदावर नियुक्तीचा । अधिकारी | पदावर ज्येष्ठता 

दिनांक पदावर दिनांक / 
नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 


प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची ज्येष्ठतासू 


प्रशासन 
पदावर नियुक्तीचा | अधिकारी | पदावर ज्येष्ठता 
दिनांक पदावर दिनांक / 
नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 
मार्ग दिनांक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२३४/पापु-१५ 


प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची ज्येष्ठतास्‌ 


प्र्व जन्म दिनांक | प्रशासन अधिकार॑ प्रशासन । प्रशासन अधिकार॑ 
पदावर नियुक्तीचा | अधिकारी | पदावर ज्येष्ठता 

पदावर दिनांक / 
नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 


प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासू 


जन्म fe अधिकारी | प्रशासन 
पदावर नियुक्तीचा | अधिकारी | पदावर ज्येष्ठता 
दिनांक पदावर दिनांक / 
नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 
मार्ग दिनांक 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२३४/पापु-१५ 


प्रशासन 
पदावर तदर्थ 


पदोन्नतीचा दिनांक 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


